एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राज्य सेवा परीक्षेद्वारे मुलाखतीकरीता 
निवड झालेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय 
तपासणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-०२१७/ प्र.क्र.०२ /सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२अ, दि.२०.१.२०१४. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-०२१६/प्र.क्र.५८/सीपीटीपी,दि.०४.०१.२०१७. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन ०११७/ प्र.क्र.०२/सीपीटीपी,दि.०२.०२.२०१७ 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन ०२१७/ प्र.क्र.०२ /सीपीटीपी,दि.२७.०६.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यसेवा परीक्षेद्वारे मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी 
करुन प्राप्त वैद्यकीय अहवाल व उमेदवारांनी दिळेला पदांचा प्राधान्यक्रम यानुसार अंतिम शिफारस 
करणे शाक्य व्हावे याकरीता उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीसंदर्भातील विहित कार्यपध्दतीमध्ये संदर्भ 
क्र.४ येथील दि.२७.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२२ पासून मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखतीसाठी पात्र 
ठरलेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मुलाखतीच्या टप्प्यावर 
आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना वैद्यकीय चाचणीसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी 
विभागीय वैद्यकीय मंडळे स्थापन करणे, उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी घेण्याकरीता स्वतंत्र 
संगणकीय प्रणाली विकसीत करण्यासाठी महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगास काही कालावधी आवश्‍यक 
असल्याने राज्यसेवा परीक्षेद्वारे मुलाखतीकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी 
मुलाखतीच्या टप्प्यावर करण्याची कार्यपध्दत ही राज्यसेवा परीक्षा - २०२२ ऐवजी राज्यसेवा 
परीक्षा २०२३ पासून लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०२१७/ प्र.क्र.०२ /सीपीटीपी 


शासन निर्णय :- 


एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्य सेवा परीक्षेद्वारे मुलाखतीकरीता 
निवड झालेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबतचा संदर्भ क्र.४ येथील दि.२७.०६.२०२३ 
रोजीचा शासन निर्णय राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२२ ऐवजी राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२३ 
पासून लागू होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥0१/99॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२८१०५०३२४१०७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 

S M | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7edf6a25c72797123c 
daa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9 
D667A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD JOSHI 
Date: 2023.11.28 10:50:26 +05'30' 


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल / गृह / ग्राम विकास / वित्त / 
सहकार/नगर विकास / राज्य उत्पादन शुल्क / परिवहन/ सामान्य प्रशासन / शालेय शिक्षण 
/उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग / आदिवासी विकास / महिला व बालविकास विभाग). 

५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

७. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

८. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 

९. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (TATE) 

१०.निवडनस्ती कार्यासन - सीपीटीपी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


